वैध मापन शास्त्र यंत्रणे अंतर्गत निरीक्षक / सहायक 
नियंत्रक गट-ब (राजपत्रित) यांच्या सन २०२१ 
मधील नियतकालीक बदल्या.... 
महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक - वैमाशा-२०२१/प्र. क्र. १८/ग्रासं-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - ०९ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एसआरव्ही २०२१/ प्र.क्र.२०/ कार्या.१२, 
दि. २९ जुले, २०२१ 


शासन आदेठा :- 


कोविड-१९ च्या अनुषंगाने घालण्यात आलेले निर्बंध विचारात घेता, सन २०२१ च्या सर्वसाधारण बदल्या 


या एकूण कार्यरत पदांच्या २५% मर्यादेत करण्याबाबतच्या सूचना शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
दि.२९ जुले, २०२१ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 
बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम 
8(9), ४(२) व ४(३) मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-यांच्या मान्यतेने वैधमापन 
शास्त्र यंत्रणेतील सहायक नियंत्रक / निरीक्षक या पदावरील खालील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहेत. :- 


अ.क्र. अधिका-याचे नाव सध्याची पदस्थापना बदली नंतरची पदस्थापना 
हि २ ३ PB 
ha श्री. प्र.रा.लांजेवार, राजूरा विभाग, जि.चंद्रपूर सावनेर विभाग, जि.नागपूर 
निरीक्षक 
2 श्री. सं.बं.उंबरकर, निरीक्षक | शहापूर विभाग, जि.ठाणे शहापूर विभाग, जि. ठाणे या पदावर १ 
वर्ष मुदतवाढ 
3 | श्री.अ.मु. अकोटकर, वणी विभाग, जि. नाशिक सटाणा विभाग, जि. नाशिक 
सहायक नियंत्रक 
४ | श्री. शि.नि.ढाकणे, निरीक्षक | भिवंडी १ विभाग, जि.ठाणे कुर्ला-१ विभाग, जि.मुंबई 
yg श्री. ना.शि. मासुमदार, भिवंडी-२ विभाग, जि.ठाणे कांदिवली विभाग, जि.मुंबई महानगर 
निरीक्षक 
६ श्री. WAL. कांबळे, उमरखेड विभाग, जि.यवतमाळ मेहेकर विभाग, जि. बुलढाणा 
सहायक नियंत्रक 
७ | श्री. ग.भ.मिसाळ, निरीक्षक । तुळजापूर विभाग, जि. लातूर- औरंगाबाद -१ विभाग, जि. औरंगाबाद 
उस्मानाबाद 
श्री. अ.अ.शिगाडी, निरीक्षक | कागल विभाग, जि. कोल्हापूर ंजी-२ विभाग, जि. कोल्हापूर 
९. श्री. गौ.म.जिरगे, निरीक्षक | कांदिवली विभाग, मुंबई भाईदर विभाग, जि. ठाणे 
re श्री. के.एफ.शोख,निरीक्षक | वर्धा विभाग, वर्धा काटोल विभाग, जि.नागपूर 
व्यनि १. | श्री.एस.व्ही.यादव, निरीक्षक | पंढरपूर विभाग, जि.सोलापूर कुर्ला ३ विभाग, जि. मुंबई 
१२. | श्री. शि.ये.मुंढे, गंगापूर विभाग, जि.औरंगाबाद औरंगाबाद विभागीय कार्यालय, 
सहायक नियंत्रक जि.औरंगाबाद 


शासन आदेशा क्रमांकः वैमाशा-२०२१/प्र. क्र. १८/ग्रासं-३ 


१३. श्री. नं. त्र्य. भावसार, | कर्जत विभाग,जि. अहमदनगर कोपरगाव विभाग, जि. अहमदनगर 
निरीक्षक 
१४. | श्री. ध.प्र.देवडे, अकोट विभाग, जि. अकोला खामगाव विभाग, जि. बुलढाणा 
निरीक्षक 
१५ | श्री. सु.ल.राठोड, वाहन टाकी कॅलीब्रेशन-५ विभाग, | वाहनटाकी कॅलीब्रेशन क्र.५, जि.मुंबई या 
निरीक्षक जि.मुंबई पदावर १ वर्ष मुदतवाढ 
१६  श्री.रा.म.डाखवे, मानखुर्द विभाग, जि.मुंबई वाहनटाकी कॅलीब्रेशान क्र.२, जि. मुंबई 
सहायक नियंत्रक 
१७. | श्री. डी.सी. खुरसडे, | wets} विभाग, जि. भंडारा | देवरी विभाग, जि.भंडारा 
निरीक्षक गोंदिया 
१८. | श्री.अ.वि.कमलेकर, मानक प्रयोगशाळा-२ विभाग, जि. | मानक प्रयोगशाळा-२, जि.मुंबई या 
निरीक्षक मुंबई पदावर १ वर्ष मुदतवाढ 
१९. | श्री.सं.ज्ञा.अधोरीकर, औरंगाबाद १ विभाग, औरंगाबाद  । वैजापूर विभाग, जि. औरंगाबाद 
निरीक्षक 
२० | श्री.अ.का.महाजन, कोल्हापूर-३ विभाग, जि. कोल्हापूर | पुणे-४ विभाग, जि.पुणे 
सहायक नियंत्रक 
२१. | at. सं. अ. जोशी, ठाणे-१ विभाग, जि. ठाणे महाड विभाग, जि. रायगड 
सहायक नियंत्रक 
२२. | श्री. स.नं.धोत्रे, निरीक्षक मालाड विभाग, जि. मुंबई वडाळा विभाग, जि.मुंबई 
23. | श्री. अ.य.इंगोळे, निरीक्षक । भोर विभाग, जि.पुणे इंदापूर विभाग, जि. पुणे 
२४. | श्री.सो.रा.महाजन, पुणे-१ विभाग, पुणे धुळे-२ विभाग,जि. धुळे 
निरीक्षक 
२५. | श्री.दि.व्यं.कासले, निरीक्षक | वडगाव मावळ, जि. पुणे कोल्हापूर-३ विभाग, जि.कोल्हापूर 
२६. | a. जि.र.अमृते, निरीक्षक । अंबड विभाग, जि.जालना वडगाव मावळ विभाग,जि. पुणे 
२७. | श्री. अ.तु.चव्हाण, इचलकरंजी-२ विभाग, जि. | कागल विभाग, जि.कोल्हापूर 
सहायक नियंत्रक कोल्हापूर 
२८. | श्री.आ.कृ.गाडबेल, नेर विभाग, जि. यवतमाळ मुतिजापूर विभाग, जि.अकोला 
सहायक नियंत्रक 
२९. | श्री. रा.मा.चव्हाण, जोगेश्वरी विभाग, जि. मुंबई जोगेश्वरी विभाग, जि.मुंबई या पदावर १ 
सहायक नियंत्रक वर्ष मुदतवाढ 
३०. श्री. ग.र.रावराणे, गोरेगाव-१ विभाग, मुंबई भांडुप विभाग, जि. मुंबई 
सहायक नियंत्रक 
३१. | श्री. र.सि. परदेशी, भांडुप विभाग, जि. मुंबई सांताक्रुझ विभाग, जि.मुंबई 
सहायक नियंत्रक 
३२. | श्री. ग.म.अभ्यंकर, निरीक्षक | प्रिसिजन लंब, मुंबई प्रिसिजन oa, जि.मुंबई या पदावर 
मुदतवाढ 
३३. | श्री. ए.एफ. नाने, निरीक्षक | सांताक्रुझ विभाग, मुंबई मुख्यालय,मुंबई 
३४. । श्री.यु.सो.जाधव, निरीक्षक | ठाणे-२ विभाग, जि. मुंबई ठाणे-२ विभाग, जि.ठाणे या पदावर १ वर्षे 
मुदतवाढ 
३५. | श्री. र.वि.बंडेवार, निरीक्षक | age विभाग, मुंबई भिवंडी-१ विभाग, जि.ठाणे 
३६. | श्री. अ.म.पवार, निरीक्षक । औसा विभाग, जि. लातूर तुळजापूर विभाग, जि.उस्मानाबाद 
३७. | श्री.ग.अ.गायकवाड, रोहा विभाग, जि. रायगड मालाड विभाग, जि.मुंबई महानगर 
निरीक्षक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः वैमाशा-२०२१/प्र. क्र. १८/ग्रासं-३ 


३८. | श्रीम.रा.दि.रोकडे, निरीक्षक | मानक प्रयोगशाळा-१, मुंबई स्टोरेज cH 3, जि. मुंबई महानगर 
३९. | श्री. यो.बा.मापारी, निरीक्षक | धारावी विभाग, मुंबई दादर-२ विभाग, जि.मुंबई महानगर 
४०. | श्री. पी.एच. मगर, निरीक्षक | सोलापूर-४ विभाग, जि. सोलापूर । सोलापूर-४ विभाग, जि. सोलापूर या 
पदावर १ वर्ष मुदतवाढ 
४१. | श्री.पी.डी. मेश्राम, निरीक्षक | हिगणघाट विभाग, जि. नागपूर- | नागभिड विभाग, जि. चंद्रपूर 
वर्धा 
४२. | श्री. र.श्री.दळवी, कुर्ला ३ विभाग, मुंबई मुख्यालय, जि.मुंबई 
सहायक नियंत्रक 
४३. | श्री. यु.सी.गौर, निरीक्षक हिंगणा-१ विभाग, जि.नागपूर कामठी विभाग, जि.नागपूर 
४४. | श्री. एच.एम.शेख, निरीक्षक | इंदापूर विभाग, जि. पुणे पुणे-१ विभाग, जि.पुणे 
४५. | श्री. सं.प्र.केवले, निरीक्षक । अमरावती-४ विभाग,जि. अमरावती | अमरावती ३ विभाग, जि. अमरावती 
४६. | श्री. अ.दा. नाकट, निरीक्षक | मंगळूरपीर विभाग, जि. अकोला अकोट विभाग, जि.अकोला 
४७. | a. प्र.प्रशौरकार, निरीक्षक | खामगाव विभाग, जि. बुलढाणा अकोला-१ विभाग, जि.अकोला 
४८. | श्री. दि.गो.वेलदे, निरीक्षक | कोपरगाव विभाग, जि. अहमदनगर | जालना-२ विभाग, जि.जालना 
४९. | श्री. अ.श्री.हनवते, निरीक्षक | मृतिजापूर विभाग, जि. अकोला मंगळूरपीर विभाग, जि. अकोला 
५०. | श्री. श.नि.मोरे, काटोल विभाग, जि. नागपूर वाहनटाकी, जि. नागपूर 
सहायक नियंत्रक 
५१. | श्री.के.कि.वानखडे, चिखली विभाग, जि. बुलढाणा पैठण विभाग, जि. औरंगाबाद 
निरीक्षक 
५२. | श्री. सं.सु.दलाल, अमरावती ३ विभाग, जि. अमरावती | अमरावती-४ विभाग, जि. अमरावती 
सहायक नियंत्रक 
५३. | श्री. ई.सु.शिदे, कल्याण-१ विभाग, जि. मुंबइ कल्याण-१ विभाग जि.मुंबई या पदावर १ 
सहायक नियंत्रक वर्ष मुदतवाढ 
५४. श्री. सु.अ.करपे, निरीक्षक नांदेड-२ विभाग, जि. नांदेड चिखली विभाग, जि. बुलढाणा 
५५. श्री. एम.आर.कांबळे, सांगोला विभाग, जि.सोलापूर औसा विभाग, जि.लातूर-उस्मानाबाद 
निरीक्षक 
५६. | श्री. कमलाकर बिराजदार, । नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत भिवंडी-२ विभाग, जि.ठाणे 
निरीक्षक 


२. शासन निर्णय अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, दि.१४.०१.२०२१ अन्वये निरीक्षक व 
निवडश्रेणी निरीक्षक या संवर्गाऐवजी अनुक्रमे निरीक्षक व सहायक नियंत्रक असे संवर्ग अस्तित्वात आले 
असले तरी सदर पदांचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या समान असल्यामुळे तसेच त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पदे चिन्हांकित 
केलेली नसल्यामुळे सदर शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार या दोन्ही संवर्गाच्या बदल्या एकच संवर्ग समजून 
करण्यात आल्या आहेत. 

पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः वैमाशा-२०२१/प्र. क्र. १८/ग्रासं-३ 


3. संबंधित सहायक नियंत्रक / निरीक्षक यांनी बदलीचे ठिकाणी इतर आदेशाची प्रतिक्षा न करता हेच 
कार्यमुक्‍तीचे आदेश समजून तात्काळ रुजू व्हावे व आपला रुजू अहवाल नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांना तसेच शासनास त्वरीत सादर करावा. 


४. सदर आदेश निर्गमित केल्यानंतर महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि 
निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार 
दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच बदली झालेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्याने बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्याची 
दक्षता घ्यावी. पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रूजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 
अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल व त्यांची रजा विनावेतन करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या सेवेत 
खंड पडण्याची शक्‍्यतादेखील नाकारता येत नाही, याची जाणीव संबंधीतांना करुन देण्यात येत आहे. 
यास्तव, उपरोक्‍त सहायक नियंत्रक निरीक्षक/ यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, . 


५. संबंधित अधिकाऱ्यांना नवीन पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होण्यासाठी नियमानुसार पदग्रहण अवधी 
प्रवास भत्ता तसेच इतर अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय होतील. 


६. नियंत्रक, वैधमापन are ait कळविण्यात येते की, संबंधीत अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्याचा 
अहवाल त्वरीत शासनास सादर करावा. विहित कालावधीत संबंधीत अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू न 
झाल्यास त्याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे. जेणेकरुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई 
त्वरीत करणे शक्‍य होईल. महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत वा मंजूर करु नयेत. 


७. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०८०९१८३४५७६५०६ असा आहे. हा शासन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस गर्व नावाने, 
CHARUSHILA 


CHANDRAKANT 
TAMBEKAR 
(चारूशीला तांबेकर ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) सर्व संबंधीत सहायक नियंत्रक /निरीक्षक वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
Wa: 


१. नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. सह नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई महानगर विभाग /नागपूर विभाग/पुणे विभाग/ औरंगाबाद 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

५. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 

६. निवड नस्ती, कार्यासन ग्रासं-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


